३० खाटांवरुन ५० खाटांचे उप जिल्हा 
रुग्णालय, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर येथील 
मुख्य इमारत व निवासस्थान 
बांधकामाचे अंदाजपत्रक व 
आराखड्यांना प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय, क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२२२/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 
दिनांक : ३१, मार्च २०२३. 


वाचा : 
१) आयुक्‍त, आरोग्य सेवा मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : संआसे/ कक्ष-३/टे- 
६/सिंदेवाही५०खाटामुइवनिवाबांधकाम/९०३८-३९/२२, दिनांक २९.०६.२०२२. 


प्रस्तावना : 

३० खाटांवरुन ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, शिंदेवाही जि. चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत 
बांधकामाच्या रु. १९११.२१ लक्ष किंमतीच्या, निवासस्थाने टाईप-१, टाईप-२ बांधकामाच्या रु.१४३९.४३ लक्ष 
किंमतीच्या व निवासस्थाने टाईप-३ व टाईप-४ बांधकामाच्या रु.६९५.१२ लक्ष इतक्या रक्कमेचे अंदाजपत्रक व 
आराखडयास प्रज्ञासकीय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय : 


२. २३० खाटांवरुन ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, शिंदेवाही जि. चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत व 
निवासस्थान बांधकामाचे अंदाजपत्रक सन २०२०-२१ च्या दरसूचीवर आधारित आहे. सदर कामाच्या 
अंदाजपत्रकासह इमारतीच्या बांधकामासह (तळ मजला १६७४.५० चौ.मी., पहिला मजला १५५३.८९ चौ.मी. 
Dormitory स्टिल्ट ८४.५७ चौ.मी., पहिला मजला ८४.५७ चौ.मी., दुसरा मजला ८४.५७ चौ.मी. शव विच्छेन गृह 
९९.१० चौ.मी.) फर्निचर, विदयुतीकरण, पाणी पुरवठा व मल:निस्सारण, विद्युतीकरण, आग प्रतिबंधक, पार्कींग, 
अंतर्गत रस्ते, संरक्षण भिंत व गेट, वातानुकुलीत यंत्रणा इ.साठी तरतूद करण्यात आलेले असून सोबत 
जोडण्यात आलेल्या Recapitulation sheet प्रमाणे मुख्य इमारत बांधकामाच्या रु. 9999.29 लक्ष किंमतीच्या, 
निवासस्थाने टाईप-१, टाईप-२ बांधकामाच्या रु.१४३९.४३ लक्ष किंमतीच्या व निवासस्थाने टाईप-३ व टाईप-४ 
बांधकामाच्या रु.६९५.१२ लक्ष अशा एकूण रु.४०४५.७६ लक्ष इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रक व आराखड्यांना 
खालील अटी व शर्तीच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२२२/आरोग्य 3 


रः 


१०) 


११) 


१२) 


अटी व शर्ती :- 
कामासाठी निविदा मागविण्यापूर्वी सदर कामास मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची 
तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


बांधकामासाठी उपलब्ध होणाऱ्या नियतव्ययामधून सदर कामास निधी उपलब्ध करुन देण्याच्या अटीच्या 
अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर कामाची ई-निविदा करतांना कामाचे तुकडे न करता एकत्रित निविदा करण्यात यावी. 


कामासाठीच्या जागेची उपलब्धता, योग्यता व जागा पुरेशी आहे किंवा नाही याबाबतची खात्री संबंधित 
आरोग्य संस्था प्रमुखांनी करावी. 


क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाच्या किंमतीमध्ये 
अनावऱ्यक वाढ करण्यात येवू नये. 

सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर अंदाजपत्रकांना 
तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या सक्षम अधिकाऱ्यांकडून 
करण्यात येईल. 

स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबंधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच भोगवटा 
प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७/तां.क.१ दि. १० 
जानेवारी,२०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


रुग्णालयाचे नकाशे तपासून APRA रुग्णालयासाठी आवश्‍यक ऑक्सिजन पाईपलाईन, एअर 
कंडीऱनरसाठी जागा व त्यांच्या duct चे नियोजन, दिव्यांगांकरीत करावयाच्या सोयीसुविधा, त्या 
व्यक्तींसाठी रुग्णालयात करावयाचे पथ-वे इ. तसेच याबाबतची Functionality विचारात घेवून 
रुग्णालयाचे AHR सुधारीत करण्याच्या सूचना दिल्या. रुग्णालय डिझायनिंग मधील तज्ञ व्यक्‍ती व 
रुग्णालयाशी संबंधित डॉक्टर व कर्मचारी यांचेशी चर्चा करुन त्यानुसार रुग्णालयाचे नकाशे सुधारित 
करण्यात यावेत. 

केंद्र शासनाकडून निर्गमित IPHS च्या २०२२ च्या मार्गदर्शक सुनचांनुसार अंदाजपत्रकामध्ये सुधारणा 
समाविष्ट करुन प्रशासकीय मान्यतेच्या किंमतीच्या मर्यादेत राहून उपजिल्हा रुग्णालय, सिंदेवाही जि. 
चंद्रपूर येथील ५० खाटांचे मुख्य इमारतीचे बांधकाम करण्यात यावे. 


प्रस्तावित करण्यात आलेल्या इमारतीचे जोते क्षेत्रफळ कर्मचारीवर्ग यांच्या अनुज्ञेय मानकाप्रमाणे 
असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. 


क्षेत्रियस्तरावर सदर बांधकामाचा संबंधित उपसंचालक आरोग्य सेवा व जिल्हा डाल्य चिकित्सक यांनी 
वेळोवेळी आढवा घ्यावा. 


उपरोक्त १ ते १२ येथे नमूद अटींची पूर्तता करण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यकारी अभियंता, 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा area चिकित्सक यांची राहील. 


8. 


30 खाटांवरुन ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर येथील मुख्य इमारत व 


निवासस्थान बांधकामावरील खर्च मागणी क्रमांक- एच- ८, मुख्यलेखाशिर्ष "४२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा २०२२/प्र.क्र.२२२/आरोग्य 3 


आरोग्य सेवा यावरील भांडवली खर्च, ०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य)- पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना- इमारती, ११०- रुग्णालय व दवाखाने, (१)(अ) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना- इमारती, (००)(०१) मोठी 
बांधकामे (४२१०००१४), ५३- मोठी बांधकामे" याखाली भागविण्यात येईल. 
५. 3० खाटांवरुन ५० खाटांचे उप जिल्हा रुग्णालय, सिंदेवाही जिचंद्रपूर येथील मुख्य इमारत . व 
निवासस्थान बांधकामासाठी लागणाऱ्या रकमेची अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याचा प्रस्ताव आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, 
मुंबई यांनी त्वरीत शासनास सादर करावा. 
६. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ 
सोबतच्या परिशिष्ट, भाग पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक-१, परिच्छेद क्रमांक- १३४ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये व सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा अनौपचारीक 
संदर्भ क्र.अनौसं-१६५/२०२२/इमा-२ दि.२८.०९.२०२२ अन्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३२११२५३४४९४१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ASHOK 


MAROTI ATRAM 
DN: CN = ASHOK MAROTI 


ATRAM, C = IN, S = 
Maharashtra, O = 

M A R O ) गृ | GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT 

AT R A M Date: 2023.04.03 18:12:03 
+05'30' 

(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 


१. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/ २ (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 
संनियंत्रक तथा मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती. 
सह संचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये), मुंबई. 
५. उप संचालक, आरोग्य सेवा मंडळ, नागपूर. 
जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णलय, चंद्रपूर. 
७. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, चंद्रपूर. 
. उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, शिंदेवाही, जि. चंद्रपूर. 
९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. चंद्रपूर. 
१०. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई. 
११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. निवडनस्ती (आरोग्य-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


a Particulars of Scope Unit Rate Norms 


Sheet! 


Name of the Department : Public Health Department 


Name of Work : Upgradation of 30 Bedded Rural Hospital to 50 Bedded Sub District Hospital at Sindewah! 
Dist - Chandrapur. 


RECAPITULATION SHEET 


Rs Per Component Wise 


TotalB.UA.=  9581.21\5¢.M sd Sub Total (a 
b) Furniture 349663x70%=2448 | __)_|__ ___ ४&७ ___ 5000| 1224006000 si 


| 2] Sub Total (2 


MISCELLANEOUS ITEMS 

[_______] 

aan > 
i) Parking ST CT 
ae ae 
ee el 


vi) Dismantiing of old structure (ee ee ee 5,00,000 


Sub Total (A) = (1)+(2)+(3)+(B ~*.13;68,20;7.25 


= १:57) 9 
C) [OPTIONAL ITEMS 

1 [Underground water tank for RAW Harvestin Renee ieee 10,00,000 

2 ner aes REET. 

3 ee ee ed 30,00,000 

4 (कका ee 1 

5 [Extemal Toiet ae east a 

6 pase: eee 10,00,000 

PNCGW oe ee ee ee 2,00,000 

8 a Sa Me DEST 


! 
| 


= 
+ 
cs 
+ 
is) 
Si 
S 
E 


1,29,00,000 


29 


Project Cost (P)= 


PROVISIONS 


(i) Contingencies 4% on (a) 


(ll) GST 18% on (P) 269,49,731| 


| ine 
ल 7५४७001 
त acer] 
|_| oe 
षा TOTAL COST OF PROJECT (TPC A+B+C+D 
ic] SayRs.takhs] तर्भाळा | 

PLINTH AREA RATES FOR 

() Bldg Proper Cost Rs 27,717 _ ‘Sqm 

(ii) Elect. Work 3,747 (Sqm 


७॥॥७ ६ 
त्रण 
ण 


Rs _______1,386_/8प॥ा 
Rs _ 32,849 /Sqm 


(ili) Water Supply 
(iv) For (i) + (it) + (ii) 


a 


Name of Work - Construction of Type | & Il Residential Quarters for Upgradation of 30 ०९१५९५१ Upgradation of 30 bedded 
* ~ Rural Hospital to 50 Bedded Sub District Hospital at Sindewahi Dist. Chandrapur Chandrapur 


Revised Recapitulation sheet 


unit | Amount! 
Seen) ee Nees (eae eee 
|________ 
१ 
are 
as 
ee) 
|... 2 :- 
__385023 | «| Sub Total (3 
Pe a ee a ge ल 
eee ats ees eed 
anes ae Ee 
add 1% solar Roof Top ee ee ee ee 
Ramp for Handicaps विळा aie 
Furniture Gidisces Seen ee Ee 
Ne te 
External Drainage System 
aS ae eee 
re) a | 
17771 |[_|1_____|_______|_ गणेश) | 
28-00 Saas BRE या 
are 
| 
1 ण aes (Pare) 
ae? Reel ree) 
कतष es 00 as el 
७ es सककाा 
Soil Investigation 0.5% on a Seep perenne Henere 
CC Drains 40.00 Dees ats 
ea aa eee य cee SNE 
Rare OWN ee ee ee ed 
es ier er eee 
1.5 000 2.1 
harvesting 
aie a ea 
bore well 
ee ey a का eed 
02. 2 1 ees) 
शिकला ee ee 
fo ee Ngee ee OO, 
eendsysteni a se fn eee ee OD, Hs 
ee Rees 
aS 
Add 4% contingencies (On A) ani Pies eae 
Gael Gera ee 
पळा ee 
(eae es (eee eee 
Add 10% Price Escalation 12210 5000005000. 1. a 
117 Consideredin २१७७ !____0.00 __| 
st) ।__2115741057 
=e A+B+C+D 143942517.15 
Say Rs. In Lakhs ee Sees ee [__ 143943. | 


a 
7 | 
हा 


Name of Work - Construction of Type II! & 1४ Residential Quarters for Upgradation of 30_ for Upgradation of 30 
- ‘bedded Rural Hospital to 50 Bedded Sub District Hospital at Sindewahi Dist. Chandrapur Sindewahi Dist. Chandrapur 


Revised Recapitulation sheet 


[Rate | Unit =| Amount 
2.2 2:00 3) आळ्या eee 
ieee ee ol 
fe ee ate 
मिळाला 
_________ 
nee greed 
Sa 
esr eee me nae iv ee ee 
१ कक 02 ag ee ee ee ea 
ee i oa 
en ee Ee 
mae Seen 
Furniture कळवा कक ey ee 
ees See 
a ee sees 
External Drainage System 

ee See eee 
2a ae, Se 
ees, ०७ ५ स 
ere पाय. ee ० 
eae! Sen) Aaa र य 
350.00 | 1193100 [ 
ae 
2120000 ae ee 
aaa ee 
३-० टी ere |e 
ica Sea 
2000005000. (eee 
a ot . 
aan) Realy aa eer 
cen ee ee ee 00000. 
02 DE 01. eon 
harvesting अ : 

eo ed 
bore well 

ee Soe ee ee 
(ena: Sen eee) तात्या 1 
Re ah eee a ee ee 
ese: Teas aren 
Pp OO 
PT [0७ (८0) |__5000000.00 
1 [__गए९०५९०७२ १७५९57 | 5991641535 | 
Pe ee A ee el 
ae ay ee, 
1000000. 2 
Se eee ee 001010 
2012707202. 000... 
ie P00 
ee ee ee) 
ae 
crs Eee ee 


